उद्योग संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील अधिक्षकीय उद्योग 
अधिकारी (गट-अ) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांच्या नियमित बदल्या. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- बदली-२०२१/प्र.क्र.२७/उद्योग-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :- १ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणार्‍या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ 
२) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र.उसं/आस्था-१/रापअ/वर्ग-१/सर्व बदली/२०२१/अ-४७७, 
दि.१६.०४.२०२१ व दि.१५.७.२०२१ 
३) नागरी सेवा मंडळ क्र.१ च्या दिनांक २६.०७.२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
४ साप्रवि, शा.नि.क्र.एसआरव्ही-२०२१/प्र.क्र.२०/कार्या-१२, दि. २९.०७.२०२१. 


शासन आदेठा :- 


उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील अधिक्षकीय उद्योग अधिकारी (गट-अ) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची संदर्भ क्र.१ चा अधिनियम व सन २००६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २१ मधील प्रकरण 
दोन मधील कलम ४ (५) नुसार कलम ६ मध्ये नमूद केलेल्या लगतपूर्व बदली करणाऱ्या सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे. : 


अ अधिकाऱ्यांचे नाव व कार्यरत बदलीनंतरची पदस्थापना शोरा 
क्र. ठिकाण 
वि श्री.सं.ज्ञा.शेळके, कार्यरत पदावर १ शिया 
महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग वर्षाकरिता मुदतवाढ 
केंद्र, कोल्हापूर 


2. सदर शासन Brea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०८०९२०३७२८१७१० असा आहे. हा आदेशा 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SANJAY 
SHANKARRAO INGLE 


(संजय इंगळे) 
शासनाचे सह सचिव. 
प्रति, 
विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


शासन आदेश क्रमांकः बदली-२०२१/प्र.क्र.२७/उद्योग-३ 


२. मा.मंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, 
३. मा.राज्यमंत्री (उद्योग) यांचे खाजगी सचिव, 
४. मा.विरोधी पक्षनेता विधान सभा/विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, 
५. महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर, 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
७. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर / कोल्हापूर 
९. उद्योग सहसंचालक, विभागीय कार्यालय, पुणे 
१०. महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र, सोलापूर / कोल्हापूर 
११. संबंधित अधिकारी (उद्योग संचाळनालयामार्फत) 
१२. निवडनस्ती (उद्योग-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


